वाचा: १) 


प्रस्तावना : 


शासनाकरीता नक्षलविरोधी अभियानाकरीता खरेदी 
करण्यात येणा-या H १४५ या नवीन हेलिकॉप्टरच्या 
प्रशिक्षणाकरीता विमानचालन संचालनालयातील 
तीन वैमानिकांना पाठविण्याकरीता प्रशिक्षणावरील 
खर्चाच्या Yo टक्के रक्‍कम अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. विचासं-१११८/१ /प्र.क्र.८०/२८-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक: २३ मे, २०२२. 


सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.विचासं-१११८/प्र.क्र.३५/२८-अ, 
दि.२३ एप्रिळल,२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेले Ararat 
प्रदत्त समितीच्या दि.६.०४.२०१८ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.विचासं-१११८/प्र.क्र.८०/२८-अ, 
दिनांक ८/५/२०१८ 

सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.विचासं-१११८/१/प्र.क्र.८०/२८-अ, 
दिनांक १५/०४/२०१९ 

विमानचालन संचालनालयाचे पत्र क्र.डीए/एडीएम/४३४/२०२१, 

दिनांक २ एप्रिल, २०१९. 

विमानचालन संचालनालयाचे दिनांक २४/६/२०२१ व 

२८/६/२०२१ चे पत्र व सहपत्र 

विमानचालन संचालनालयाचे दिनांक २१/४/२०२२ चे पत्र व सहपत्र 
विमानचालन संचालनालयाचे दिनांक १३/५/२०२२ चे पत्र 


संदर्भ क्र.२ नुसार महाराष्ट्र शासनाकरीता नक्षलविरोधी अभियानाकरीता नागपूर येथे 
स्थित करण्यासाठी फ्रान्स येथील "एअरबस हेलिकॉप्टर" या उत्पादक कंपनीकडून Hwy हे 


बहुउद्देशिय नविन हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एअरबस या कंपनीबरोबर 


केलेल्या निविदा प्रक्रियेतील विहित अटी व शर्तीनुसार तसेच त्यांच्यासोबत झालेल्या करारातील 


तरतूदीनुसार कंपनीकडून शासकीय वैमानिकांना DGCA/EASA मान्यताप्राप्त दोन प्रशिक्षण 


देण्यात येणाचे दायित्व होते त्याप्रमाणे देण्यात आळे आहे. तिस-या प्रशिक्षणाकरीता एअरबस 


कंपनी सोबतच्या कराराची मुदत संपल्याने Fa एअरक्राफ्ट सेल्स अँड चार्टर्ड प्रा.लि. या 


सध्याच्या व्यवस्थापन कंपनीमार्फत करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यानुसार विमानचालन 


संचालनालयातील वैमानिकांना तिस-या उजळणी प्रशिक्षणासाठी परदेशी पाठविण्याची बाब 
तसेच सदर प्रशिक्षणाच्या एकूण खर्चाच्या ५० टक्के रक्‍कम मे.अँरो एअरक्राफ्ट यांना देण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं-१११८/१/ प्र.क्र.८०/२८-अ 


शासन निर्णय: 

विमानचालन संचालनालयातील खालील नमुद वैमानिकांना Hay या 
हेलिकॉप्टरच्या प्रशिक्षणासाठी त्यांच्या नावापुढे नमुद केलेल्या कालावधीमध्ये प्रशिक्षणासाठी 
परदेशी जाण्यासाठी आणि त्याअनुषंगाने होणा-या खर्चास तसेच दिनांक ६/६/२०२२ रोजी 
मुख्यालय सोडण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ । वैमानिकाचे नाव व पदनाम | प्रशिक्षणाचा दिनांक | प्रशिक्षणाचा | प्रशिक्षणाचे ठिकाण 
क्र कालावधी 
ia कॅ.संजय कर्वे, मुख्य वैमानिक | दि.०६.०६.२०२२ते ११दिवस । Sera (अमेरीका) 
१६.०६.२०२२ 
२ । कॅ..महेंद्र दळवी, वरिष्ठ दि.०६.०६.२०२२ ते ११ दिवस | sera (अमेरीक) 
वैमानिक १६.०६.२०२२ 
३ | के.मोहित शार्मा,सह वैमानिक । दि.०६.०६.२०२२ते ११दिवस । Sera (अमेरीका) 
१६.०६.२०२२ 


२. उपरोक्त प्रशिक्षणासाठीच्या खर्चाचे विस्तृत परिशिष्ट-१ यासोबत जोडण्यात आले 


आहे. 


३. सरदर प्रशिक्षणासाठी एकूण तीन वैमानिकांचा अमेरीका येथील प्रवास खर्च, निवास खर्च, 
दैनिक भत्ता, प्रवास खर्च (विमान), प्रवास विमा व इतर कर असा एकूण रु.८७,३६,०००/- एवढा 
खर्च येणार आहे. या एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अग्रीम म्हणजेच रु.४३,६८,०००/- (रुपये त्रेचाळीस 
लाख अडुसष्ट हजार फक्त) इतका खर्च खालील लेखाशीर्षाखाळीलळ सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षाच्या मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा व त्याच उपलेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्र ए-४, 
“२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा 
(००) (११४ परिवहन साधनांची खरेदी व परिरक्षण 
(००) (02) विमानचालन सल्लागार, महाराष्ट्र शासन 
(२०७० ०१५६) ५० इतर खर्च 


8. या प्रित्यर्थ उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून व संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना “नियंत्रक 
अधिकारी” म्हणून म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं-१११८/१/ प्र.क्र.८०/२८-अ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२२०५२३१५०३१६८२०७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Shilpa Abhay = न 
Chachad : 
(शिल्पा ares ) 
सोबत : परिशिष्ट-१ कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहितीसाठी सादर, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
२. संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई ५६. 
३. उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई ५६. 
४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
हे 
९ 


. सामान्य प्रशासन विभाग /कार्या.२५, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र. वि चच _ पं ‘ 
विचासं-१११८/१/प्र क्र, Ree Rae आहात 


परिशिष्ट-] 


शि ‘| Expenditure Head 


गोत त लात ae उ = | 
q raining cost inclusive of ¢ hour of गि णता 
Training per pilot and 2 days of Ground re 


| fresher per 
pilot (Total 03 pilot) 


। 
| 
| 
| 
। 
। 


E Tickets for all 3 pilots _ } 10,00,000.00 

| 3 3 | Hotel,Food and Transport for3 pilots. tC »Food and Transport for 3 pilots 8,00,000.00 | | 

ly Travel Insurance, Covid-48 Test, DA for all 3 pilots 4,00,000.00 | 

| 
| 


| Gross Total 78,00,000.00 


| 
| 


| 


। १२% Service Chnge (Subject to the Payment made by 


9,36,000.00 


| Aviation Management Service Companany) 


| 

1... ee. eee 

| 

| Net Total Cost to the Campany 87,36,000.00 
| 


लि 


